शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा या 
संस्थेस राज्य योजनांतर्गत फर्निचर खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१५०/प्रशा-१, 
गो. ते. रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० 009 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा : १) शासननिर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य- 
८, दिनांक २६/०७/२०१७ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग- 
४, दिनांक ०७/०५/२०२१ 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीएमईआर- 
२२०११/१२७/२०२४-पीआरओसी१, दिनांक १४.०२.२०२४. 

शासन निर्णय : 


विभागाच्या अधिपत्याखालील नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा या 
संस्थेस राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद, नवी दिल्ली यांचे मानकानुसार प्रथम वर्षात प्रवेशित होणाऱ्या 
विद्यार्थ्याच्या वसतिगृहासाठी सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनातंर्गत मंजूर 
अनुदानातून रुपये १,३२,६५,२६०/- (रुपये एक कोटी, बत्तीस लक्ष, पासष्ट हजार, दोनशे साठ 
wed) (सर्व करांसहित) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद फर्निचर साहित्य खरेदी 
PLATA AT शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


> 


AN 
— 


oS 


o~ 
— 
~~ 


प्रति नग किमत | एकूण किंमत 
(सर्व करांसहित) | सर्व करांसहित 


ऑफिस टेबल एकि साइज 
एक्झिक्‍्युटिव्ह( 2 वगा हज 
&X2.4X2.(94) 


[फिस टेबल एक्झिक्य (साइज 
२६७०० २६७०० 
4X2QX2.(94) 

२_ | ऑफितटेबल ताइज७छळळव्या | 
न] ४३३० 
शिण 
सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २३९९० 


यंत्रसामुग्नीचे नांव 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१५०/प्रशा-१ 


प्रति नग किंमत | एकूण किम 
(सर्व करांसहित) | सर्व करांसहित 


RETR 


साइज : (_२०""/२४"-१८- 
ae ७९९० ८७८९०० 


२५५०० १०२००० 
9.4 
ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 
१२ Seas र ३७९०० ३७९०० 
&९२.५%२.७५) 


यंत्रसामुग्नीचे नांव 


ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 
8 wy ( x २६७०० २६७०० 
4X2XQ.(94) 


oe ES TET HIRI 
ae 
सूपर eee ra 
Te 
सूपर एक्हिव्युटिक् चेअर 


ae 


WIRES (साइज L Qo" ७९९० ८७८९०० 
W28"H9¢-24") 
मायक्रोस्कोप लंब्रॉटरी टेबल व ३३७५०० 
टयुबलाइट साईज ४५७ 


लँब्रांटरी मायक्रोस्कोप विथ टयुबलाइट ६३९९० १९१९७७० 
साईज ३५७ 


फेस कपबोर्ड साईज -६ x 2.94 x 
२५५०० १०२००० 
१.५ 
ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 
यु x q ३७९०० ३७९०० 
&९२.५%२.७५ 


ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 
8 क्यु = २६७०० २६७०० 
५%२»२.७५ 


डा 


qT ESTER 4 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१५०/प्रशा-१ 


प्रति नग fea एकूण किम 
सर्व करांसहित) | सर्व करांसहित 


र्र 
ia 


६ स्ल्व्ह्स रक साइज - 
६७५०० १३५०००० 
VOXXOX(93 
Tol रूम लॉकर साइज -§.4 x २.७५ 
रा ६३९९० ९५९८५० 


यंत्रसामुग्नीचे नांव 


सूपर एक्झिक्य 
सूपर एक्झिक्य 


rT 


गस स्प्रिंग स्ट्रल (साइज 
1_२०'१//२४"-१८-२५" 


स्टेनलेस स्टील मांडेल ARIA टेबल 

५८६०० ५८६००० 
साईज -७८”॥/-३०”--३२ 
: 


5 साइज -& x 2.94 x 
9.4 


ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 
न isk ee 
4X2XQ.(94) 


अर ne 
Bo Sea 
XE एस.एस. (साइज २ ५१०० १०२०० 
सीटडाय मीटर 92" H9Z-24") 
एक्झामकाऊच (साइज LI92 2 32400 (9२००० 
W28"H38") 


pete RTL We 


01 oo 00:49 
२ २७३०० ५४६०० 


YH एस.एस. (साइज :सी 
५१०० १०२०० 
डाय मीटर १२" १८-२५" 


एक्झाम काऊच (साइज : LQ" 
W28"H38" 


साइज: LIWAEH 


२ २७३०० ५४६०० 
YX2XX (94 
TRIER 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


३९५०० (9१२००० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१५०/प्रशा-१ 


एकूण किंम 
सर्व करांसहित 


एक्झाम काऊच (साइज : LQ" 
W28"H38") 


AGES MUAAED 


फिस टेबल एक्झिक्य (साइज ; ae oe 
७0 (४1७) 
4X2XQ.(94) : 


सुपर एक्झिक्याटव्हचजर 
वाल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : 
Kes डी २ ५१०० १०२०० 
]यमीटर १२"।-१८-२५" 
wae) ee 
38400 (9१२००० 


W28"H38") 
2 


प प (साइज : LAS" W9§"H93") 
; र ी 7 


फिस cs झक्यृटिव्ह(साइज 
FRR 


GXQX2X.(94) 


६१ | सूपर एक्झिक्य अर 


य 


रीवालि एस.एस. (साइज : 


सीटडायमीटर १२"।॥-१८-२५" 
एक्झामकाऊच (साइज : LIQ" 

त 
एक्झाम काऊच (साइज : LQ" 
३९५०० (9१२००० 
W28"H38") 


W28"H38") 
ढे प (साइज : 1_१९"७/१६"-१३") 
ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 
प प (साइज : (_१९"॥//१६"-१३") २ ७२०० 

२ २७३०० ५४६०० 
4X2X2Q.(94) 
eRe 


4X2XQ.(94) 
ल्विगस्ट्ळएस.एस. (साइज :सी 
a none 8 Q ५१०० १०२०० 
डायमीटर १२"।॥-१८-२५" 


2 ३९५०० ७९००० 


षु 


६६ | सूपर एक्झिक्यु अर 
Valea tos एस.एस. (साइज : 
सीटडायमीटर १२"।॥-१८-२५" 


9 


१ 


५७ 
aS 
1 
ieee 
Roel 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१५०/प्रशा-१ 


प्रति नग fea एकूण किम 
सर्व करांसहित) | सर्व करांसहित 


एक्झाम काऊच (साइज : LIQ" 
(93 32400 ७९००० 
W28"H38") 
ee 


यंत्रसामुग्नीचे नांव 


(साइज : [_१९"॥//१६"-१३" ३६०० ७२०० 
फिस टेब PACS (साइज 
५)९२%२.७५ 
: 
एस.एस. (साइज 
डायमीटर १२"।-१८-२५" 
एक्झाम काऊच (साइज : (_७२" 
W28"H38" 


cere] | 


फिस cdo एक्झिक्य साइज 
Ils 219300 219300 


५%२»२.७५ 
aaa a 
} : व ia 


स्टरलएस.एस. (साइज : 


सीटडायमीटर १२"।-१८-२५" 


एक्झाम काऊच (साइज : LQ" 
: : : 7 


W28"H3e8" 
ace 


साइज |_१ ९" W q &"H q 3" 
फसटबल Ui dat Fy (साइज 

} i र ia 
; ; a 


YKRKX.Y 
८६ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर 

qi 
२७३०० 219300 
YKRKX.Y ह र 


एस.एस. (साइज 

सीटडायमीटर 92" H9Z-24") 
एक्झाम काऊच (साइज : LQ" 

९१_ | सूपर एक्झिक्य 3 
Walled tee एस.एस. (साइज 

२ ¥ ५१०० २०४०० 
सीटडायमीटर १२"।-१८-२५" 
एक्झाम काऊच (साइज : LQ" 

४ ३९५०० गता 

॥/२४"-३४" 


W28"H38" 
पृष्ठ ९ पैकी ५ 


२७३०० ५४६०० 


५१०० १०२०० 


३९५०० (9१२००० 


9८ 


9८ 


साइज |_१ ९ W q &"H q ३ 
फसटबल Ui dat Fy (साइज 


| 
| 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१५०/प्रशा-१ 


प्रति नग किंमत | एकूण किम 
(सर्व करांसहित) | सर्व करांसहित 


सज: कन्ाकतसाकन ७ 


hy cde Udy साइज 219300 219300 
५%२»२.७५ 


ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 

8 si x q 219300 219300 
4X2QX2.(94) 
ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 

डे क x q 219300 29300 
५%२»२.७५ 


hy cde ए|क्झ व्ह(साइ्ज 
न . न 
५%२»२.७५ 


ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 
— : Ey 
५%२»२.७५ 


यंत्रसामुग्नीचे नांव 


HY cde Vda Fy साइज 
219300 29300 


[फिस टेबल एक्झिक्य (साइज 
१०७ २७३०० २७३०० 
4XQX2X.(94) 


फिस टेबल एक्झिक्य (साइज 
२७३०० २७३०० 
4X2XQ.(94) 


फिस टेबळ एक्झिक्य (साइज 
4X2XQ.(94) 


[फिस टेबल एक्झिक्य साइज 
219300 219300 


[फिस बळ Ui dst Fy साइज 
डे TTS 219300 219300 
५)९२%२.७५ 


cs [२ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


१ 219300 २७३०० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१५०/प्रशा-१ 


प्रति नग किंमत | एकूण किंम 
(सर्व करांसहित) | सर्व करांसहित 


फिस टेबल एक्झिक्य (साइज 
११७ 9 २७३०० २७३०० 
4X2X.(94) 


फेस टेबल एक्झिक्य साइज ना दह 
(exe) (exe) 
4XQX2.(94) 


hy cde ए|क्झक्‍्य॒ साइज २७३०० २७३०० 
५%२»२.७५ 


ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 
8 क्यु = 219300 219300 
4X2QX2.(94) 
तर 
ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 
S क्यु = 219300 219300 
५%२»२.७५ 


र 


hy cde Udy साइज २७३०० २७३०० 
५%२»२.७५ 


जा र 


hy cde Udy साइज २७३०० २७३०० 
५%२»२.७५ 


एकूण १,३२,६५,२६० 


यंत्रसामुग्नीचे नांव 


अटी :- 
१) सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१५०/प्रशा-१ 


2. 


2) 


4) 


सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


सदर फर्निचर साहित्याची आवरयकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर फर्निचर साहित्यासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर फर्निचर साहित्याची/ साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून 
त्यानुसार साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 
निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी 
प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत / खरेदीची व्दिरुक्ती होणार नाही व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस 
आवर्यक असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळीळ 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


प्रस्तुत विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 


करण्यात आलेल्या अ चनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीयसेवाव सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (30) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१०१६२९) 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१५०/प्रशा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२११४४७०५०७१३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
SUDHIR JAYA nex 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406: 


bc456f1e1e8621e591 7% 


6: 
postalCode=400032, st=Mi 
serial INumber=E9D37D499A521B728AEB3DC8EC 


38B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF1111D7, 
SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2024.08.15 20:41:03 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
२. महाळेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


